महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ मधील कलम 
७ व कलम ८ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही 
करण्याकरिता समिती गठित करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- न्यायप्र- २०२३/प्र.क्र.०४/रस्ते-०७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ एप्रिल, २०२३. 


वाचा:- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन पत्र, क्रमांक न्यायाप्र- २०२२/सं.क्र. १०१ / 
रा.म.-१, दिनांक ०७-११-२०२२.. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. न्यायाप्र-२०२३/प्र. क्र.०४ /रस्ते-०७, 
दिनांक 23-09-2023 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक, क्र.न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.०४/ 
रस्ते-०७, दिनांक २५-०१-२०२३. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ मधील कलम ७ व कलम ८ मधील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्याकरिता शासनाच्या वाचा क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात 
आलेली आहे. सदर समितीला दिनांक २३-०४-२०२३ पर्यंत शासनास अहवाल सादर करण्याचे 
निर्देश देण्यात आलेले आहेत. 

दरम्यान, सदर समितीच्या अध्यक्षांनी उक्त विषयासंदर्भात कार्यवाही करण्याकरिता भूमि 
अभिलेख या विभागाची प्रचलित कार्यपध्दत, भूमि संपादन व त्यानुषंगाने अभ्यास करुन दिनांक २३- 
०४-२०२३ पर्यंत शासनास अहवाल सादर करणे जिकिरीचे होणार आहे, असे कळवून अहवाल सादर 
करण्यास आणखी ४ महिने मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी केलेल्या विनंतीस अनुसरुन 
सदरहू अहवाल शासनास सादर करण्यास याद्वारे आणखी ४ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४२४१४५८०७५५१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


jigitally signed by PRADEEP PUNAJI TIRLOTKAI 


Di R 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ccd661813d437193c30b84b205e0a135838bd8252e5bad56 


d93fea8bfca55a9a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DB6B6957205113E4168ADAD8DB3AEB8B70CD1C42B 
D3EF06C1BSEB9D26A7BE37E, cn=PRADEEP PUNAJI TIRLOTKAR 


Date: 2023.04.24 15:04:16 +0530" 


(प्रदीप पुनाजी तिर्लोटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
१) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
२) सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
३) सचिव (बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र- २०२३/प्र.क्र.०४/ 'रस्ते-०७ 


४) सर्व सह / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

६) श्री. एस. एन. राजभोज, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
कोकण. 

७) श्री. व्ही. सी. नवले, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे. 

८) श्री. सलिम शेख, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर. 

९) श्रीम. अरुंधती शर्मा, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती.. 

१०) सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 

११) सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) श्री. अनिल शामराव ढेपे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम पुर्व विभाग, पुणे 

१३) सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१४) सर्व कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवड नस्ती ( रस्ते- ०७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


